पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस स्टेशन 
पारडी,वाठोडा व कपिलनगर करिता 
नव्याने निर्माण केलेल्या ३३५ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र. ८५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२. 


वाचा:- 


) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३८/पोळ-३, दि.२१.०४.२०१८ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३९/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८ 

) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.पीओएस-२६१७/प्र.क्र.११९/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८ 
४) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोळ-३,दि.२१.०९.२०२० 

) 

) 

) 


शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२४.०३.२०२१ 

शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोळ-३,दि.३०.०९.२०२१ 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ 
मुदतवाढ/पारडी,वाठोडा,कपिलनगर/३६/२०१८, दि.१९.०१.२०२२. 

८) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. २२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ व्दारे पोलीस AYA ATR शहर 
यांच्या आस्थापनेवरील कळमना पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून पारडी पोलीस ठाणे निर्माण करण्यात 
आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ व्दारे नंदनवन पोलीस ठाण्याचे 
विभाजन करून वाठोडा पोलीस ठाणे व उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ 
व्दारे जरीपटका पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून कपीलनगर पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार पोळीस आयुक्‍्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवर नवनिर्मित पोलीस 
ठाणे,वाठोडा,कपिलनगर व पारडी करिता अनुक्रमे ६०,११७ व १५८ पदे अशी विविध संवर्गातील एकूण 
३३५ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णय, गृह विभाग दि.३०.०९.२०२१ व्दारे उक्त ३३५ पदांना 
यापुर्वी दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आळी होती. आता 
उपरोक्त संदर्भ क्र.9 येथील दि.१९.०१.२०२२ रोजीच्या पत्राव्दारे सहायक पोळीस महानिरिक्षक 
(नि. व स.) यांनी उक्त पदांना दि.०१.०३.२०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती 
केली आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र. ८५/पोल-३ 


3. उपरोक्त 3 नवनिर्मित पोलीस ठाण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपज्ीील 


खालीलप्रमाणे आहे, 
अ.क्र | पदनाम वाठोडा पोलीस ठाणे | कपीलनगर पोलीस ठाणे | पारडी पोलीस 
ठाणे 
Fae पोलीस निरीक्षक ०२ ०२ ०२ 
2 | पोलीस उप निरीक्षक १२ १५ [१ | ० 
३  ।सहा.पोलीस उप निरीक्षक ०५ ०५ (१ | ० 
४ | पोलीस हवालदार १५ २० ४५ 
५ | पोलीस शिपाई २० ६५ ८५ 
६ । चालक पोलीस शिपाई ०६ ०८ ०६ 
सफाईंगार foo | ० ०२ poo ० 
एकूण ६० ११७ १५८ 
पदसंख्या (६०--११७--१५८--३३५) 


१) पोलीस SIGE ATR शहर यांच्या आस्थापनेवरील पारडी पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन निर्णय क्र.सीटीई-२६१८/ 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १० २६१६/प्र.क्र.१३८/पोल-३, प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.३०.९.२०२१ 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक १० दि.२१.०४.२०१८ 
४ | पोलीस हवालदार By 
५ | पोलीस शिपाई CY 
& | चालक पोलीस शिपाई ०६ 
एकूण १५८ 


२) पोलीस SYA, ATR शहर यांच्या आस्थापनेवरील वाठोडा पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१  । पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन fea  क्र.सीटीई- 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १२ २६१६/प्र.क्र.१३९/पोल-३, २६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३, 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ दि.२१.०४.२०१८ दि.३०.९.२०२१ 
४ | पोलीस हवालदार १५ 
५ | पोलीस शिपाई २० 
६ | चालक पोलीस शिपाई ०६ 
एकूण ६० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र. ८५/पोल-३ 


३) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील कपिलनगर पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेळा शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१  । पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन fea  क्र.सीटीई- 
2. | पोलीस उप निरीक्षक १५ २६१६/प्र.क्र.११९/पोल-३, २६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३, 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ दि.२१.०४.२०१८ दि.३०.९.२०२१ 
४ | पोलीस हवालदार २० 
५ | पोलीस शिपाई ६५ 
६ | चालक पोलीस शिपाई ०८ 
७ | सफाईगार ०२ 
एकूण ११७ | १७ 
४. आता पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या 


पोलीस स्टेशन पारडी,वाठोडा व कपिळनगर करिता नव्याने निर्माण केलेल्या ३३५ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१ मार्च,२०२२ ते दिनांक ३१,ऑगस्ट २०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 
ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ 
नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवश्‍यकता 
या बाबींचा विचार करुन अनावऱ्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

४) उक्त कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.८ येथील दिनांक 22.02.2022 च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे, ही बाब विचारात घेता दिनांक ३१.०८.२०२२ अखेर पर्यंत पदांच्या 
आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र. ८५/पोल-३ 


५. उक्त खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस-१०९,जिल्हा पोलीस-१०९ (००) 
(०१) जिल्हा पोळीस बल या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 2022-23 या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. हा शासन निर्णय,शा.नि.वित्त विभाग क्रमांक-पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
22.02.2022 व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२३१८०४३६९२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
१॥..॥-..॥॥५७९ द्रवात 


2.5.4.20825€0395430033त' 30f6ca54b1adc430443efecS5f07 
98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharasht 


KABARE Serpe र 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी गृह विभाग 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुकक्‍्त,नागपूर. 
3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड फाईल,पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


